नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील 
सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी व अस्थायी 
पदांबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३,दि.२१.०६.२००३. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१., दि. २४.०३.२०२३. 
शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि.१७.०८.२०२३. 
शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७३/का.१४२६.,दि.२३.०८.२०२३ 


वाचा: 9 
२ 


3 
8 


Se Nee 5.2८ el 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो 
प्रभागासह) च्या आस्थापनेकरिता २२५ नियमित पदे व 34 Tester सेवा उपलब्ध करुन 
घ्यावयाची पदे अशा एकुण २६० पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. संदर्भाधिन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयानुसार, ज्या विभागाने पदांचा आढावा पूर्ण केळेला आहे व आढाव्याअंती निश्चिती 
केलेल्या आकृतीबंधास मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्यात आलेली आहे. Sat विभागातील एकूण पदांच्या Lo टक्के पदे कायम करण्यास प्रशासकीय 
विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये 
नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) च्या आस्थापनेवरील आढाव्याअंती मंजूर २२५ नियमित 
पदांपैकी १८१ पदे व ३५ बाह्यस्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवांमधील २८ पदे अशी एकूण २०९ पदांचे स्थायी 
पदांत रुपातंर करण्यात आले आहे. तथापि, बाह्यस्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवांमधील पदे वगळून केवळ 
नियमित मंजूर पदांचाच विचार, पद स्थायी करताना करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भ क्र. ३ येथील 
दि. १७.८.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
संदर्भ क्र. २ येथील दि. २४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो 
प्रभागासह) च्या आस्थापनेवरील एकुण २२५ नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा उपलब्ध करुन 
घ्यावयाची ३५ पदे अज्ञा एकूण २६० पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. या 
आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या २२५ नियमित पदांच्या ८० टक्के पदे (एकुण १८० पदे) स्थायी 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. मंजूर नियमित पदांचे स्थायी व अस्थायी 
वर्गीकरण सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३,दि.२१.०६.२००३ अन्वये 
प्रशासकीय प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१४१५४९१०१२१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL 
RANE 
Date: 2023.09.14 15:51:54 +05'30' 
सहपत्र: विवरणपत्र (मनिषा राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 
८. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४१६/१४१७/१४२६/१४२७, 
९. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग (खुद्द) राज्य नियोजन मंडळ वैधानिक विकास मंडळ रोहयो प्रभाग 
मागणी क्र.ओ-७, ३४५१, मागणी क्र.ओ-७, ३४५१, | मागणी क्र.ओ-७, ३४५१, मागणी क्र.ओ-३, 
सचिवालयीन - आर्थिक | सचिवालयीन - आर्थिक सेवा | सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा, | २५०५- ग्रामीण रोजगार ६०- 
सेवा-०९०- सचिवालय- १०१ नियोजन आयोग / ०९०, सेक्रेटरिएट (०३)(०१) इतर कार्यक्रम 
(०१) (०१) नियोजन विभाग नियोजन मंडळ, वैधानिक विकास मंडळ । ००१, रोजगार हमी योजना 
(दत्तमत / अनिवार्य) (०१) नियोजन आयोग मंडळ | (कार्यक्रम), (३४५१०४५८), | (०१) रोजगार हमी योजना 
(३४५१०१८२) (०१) (०१) नियोजन विभाग वेतन (०१) (०१) रोजगार हमी 
(दत्तमत / अनिवार्य) योजना (२५०५००२२) (दत्तमत 
(३४५१०२०६) / कार्यक्रम) 


लघुलेखक (निवडश्रेणी) 


णद 
A 


aw 
“ 


aA 
° 


sh 


१(मृत संवर्ग) 
४(मृत संवर्ग) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
१(मृत संवर्ग) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
१(मृत संवर्ग) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 

२४(मृत बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


ei 

od 

aj 

4. 

a 
ASH Ss 


aw 
Ls 


२) सुधारित आकृतीबंधामध्ये उपरोक्त तक्त्यातील (ब) येथील नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयोप्रभागासह) मधील अ.क्र. २४ ते २९ येथील पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आली असून , सदर संवर्गात जितके 
कर्मचारी कार्यरत आहेत तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात येऊन, अधिसंख्य ठरवण्यात आलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदरचे पद आपोआप रद्द होईल. 
अधिसंख्य पदे रद्द झाल्यानंतर मंजूर मनुष्यबळाच्या मर्यादेत आवड्यकतेनुसार या पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या आहेत. 


« . 
(मनिषा राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


